सन २०१८ मध्ये तात्पुरती पदोन्नती दिलेल्या 
उप नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीस मुदतवाढ देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक - वैमाशा-२०१४ /८७२/प्र. क्र.१५१ (भाग-२) /ग्रासं-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक - २८ मे, २०१९ 


वाचा - शासन निर्णय,क्रमांक: वैमाशा-२०१४/८७२/प्र.क्र.१५१ (भाग-२)/ ग्रासं-३, 
दि.२४.०५.२०१८ 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त झासन निर्णयान्वये अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या 
प्रशासकीय नियंत्रणाखालील वैध मापन शास्त्र यंत्रणेतील उप नियंत्रक,गट अ (वेतनश्रेणी रू.१५६००- 
३९१०० + ग्रेड पे रू.५४००) या संवर्गात रिक्‍त असलेल्या पदांवर त्या यंत्रणेतील सहायक नियंत्रक,गट 
ब (राजपत्रित) या संवर्गातील ४ अधिकाऱ्यांना ११ महिन्यांकरीता तात्पुरती पदोन्नती देण्यात आलेली 
होती. सदर तात्पुरत्या पदोन्नतीचा कालावधी दि.२३ एप्रिल, २०१९ रोजी समाप्त होत आहे. 


2. दि.२४.०५.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये उप नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र या पदावर 
तात्पुरती पदोन्नती दिलेल्या खाळील ४ अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीस दि.२४ एप्रिल, २०१९ पासून पुढील 
११ महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकारी यांचे नाव 
fa. | > श्री.ल.बे.हारोडे 
2. श्री.श.तु.चाळीकवार 
३. श्री. शि.स.काकडे 
8. श्रीमती सि.सु.बैस 


2 सदर प्रकरणी मूळ पदोन्नतीच्या आदेशातील इतर अटी व Beil कायम रहातील. 


शासन निर्णय क्रमांकः वैमाशा-२०१४ /८७२/प्र. क्र.१५१ (भाग-२) /ग्रासं-३ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या फफप.11901व1990109.200.1]1 या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 
२०१९०५२८१३१३४५६५०६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Suresh Dnyandeo Redekar 
Gov t Of Maharashti '=Food Civil 


Suresh Drnyanded 7०00000070 


2.5.4.20=00b6deeb0e386eb5698cc1 29016108429cd770a158: 


87¢3a2a96134dccf{f610, 
edaeKal INumber=b0c49d4a2d63d7827dd22bSccbfc134f691b423 
‘Sure: 


53bcee54455b220aff75b429. 
Date: 2019.05.28 13:20:32 +05'30' 


(सु.ज्ञा.रेडेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

सर्व संबंधित अधिकारी 
प्रत :- १) नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२) महालेखापाल -१/२ (लेखा परिक्षा ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३) महालेखापाल -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

५) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/ औरंगाबाद/रायगड 

७) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 

८) मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, 

मंत्रालय, 
९)निवडनस्ती,कार्यासनग्रासं-३ 


) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


